नियतकालिक बदल्या-सन २०२१ 

सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक 
सेवा, गट- अ. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.८८/२१/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन Seat : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील अध्यापकांच्या बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. बदलीनंतर संबंधित अध्यापकांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 


aes २ ३ 1. ४_| 


सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय 


सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी 


१) SI. उदय सुरेश वानखेडे. छासकीय अभियांत्रिकी विनंती 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , महाविद्यालय ,नागपूर 
चंद्रपूर. 
2) डॉ. संजय भा. इंगोले शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , महाविद्यालय ,यवतमाळ 
चंद्रपूर. 
३) डा. उदय विठ्ठलराव पिसे. अभियांत्रिकी महाविद्यालय , विनंती 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , पुणे. 
कराड 
सहयोगी प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी 
8) डॉ. HM. PMS शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय ,पुणे महाविद्यालय, कराड 


शासन Sea क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.८८/२१)/तांशि-१ 


4) डा. सुनंदा प्र .घाणेगांवकर शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय ,पुणे महाविद्यालय, औरंगाबाद 
&) श्री.अनिल सदाशिवराव सिदेकर, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
MIAH अभियांत्रिकी महाविद्यालय , महाविद्यालय ,यवतमाळ 
अमरावती 
७) डा. राजेश शांकरराव सुरजुसे, शासकौय अभियांत्रिकी 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , महाविद्यालय ,नागपूर विनंती 
चंद्रपूर 
सहयोगी प्राध्यापक,अणुविद्युत व दूरसंदेशावहन अभियांत्रिकी 
८) डा. प्रशांत रामरावजी देशमुख, शासकीय अभियांत्रिकी विनंती 
झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , महाविद्यालय, अमरावती 
नागपूर 
सहयोगी प्राध्यापक, उपकरणीकरण अभियांत्रिकी 
९) डॉ. गोपीलाल गोवर्धन भुतडा, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय, अमरावती 
चंद्रपूर 
सहयोगी प्राध्यापक,संगणक अभियांत्रिकी 
१०) डा. श्रीमती वंदना श्रीधर इनामदार, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे महाविद्यालय ,अवसरी 
११) डा.प्रदीप कुंडलीक देशमुख, अभियांत्रिकी महाविद्यालय , विनंती 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 
अवसरी 
१२) Sl. प्रविण श्रीधर रेवणकर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, प्रशासकीय 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान केंद्र, UTA, FV पुणे (प्रतिनियुक्‍तीचा 
येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत. कालावधी संपुष्टात 
आला असल्याने) 
सहयोगी प्राध्यापक, उपयोजित Wasa 
१३) डा. सुहासिनी नंदू माढेकर, Mehra अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
afin महाविद्यालय ,अवसरी 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे र | 
१४) डा. सुरज खंते, झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय ,नागपूर 
अमरावती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन SSS क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.८८/२१)/तांशि-१ 


२. सदर बदली आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


3. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन 
नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


8. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमळबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अध्यापकांना संबंधित प्राचार्यांनी/संस्थाप्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली 
झालेल्या अधिका-यास कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्य/ 
संस्थाप्रमुख यांची राहील. बदली झालेले अध्यापक त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन 
रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना संबंधित प्राचार्य/संस्थाप्रमुख यांनी विनाविलंब रुजू करुन 
घ्यावे. एखाद्या अध्यापकास रुजू करुन न घेतल्यामुळे काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य/संस्थाप्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल. याबाबतचा पाठपुरावा 
संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमाफत शासनास सादर 
करावा. 


प. बदली झालेल्या अध्यापकाची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय 
मंजूर करण्यात येऊ नये. 


६. सदर बदल्यांचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, 
१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अध्यापकांनी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न 
झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


9. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१६४५२८५९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sameer Laxman 
Dhere 


(समीर ढेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संस्था प्रमुखामार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.८८/२१)/तांशि-१ 


प्रत, 
१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

) सर्व प्राचार्य/संचाळक,शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

) 

) 

) 

) 


AN AD 


०८ 


ल 


पु 


-00 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

निवड नस्ती - तांशि -१. 


“०? (0२ ७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


